मौजे राजगुरूनगर ता.खेड, जि.पुणे येथील पंचायत 
समिती, खेड यांचे मालकीची 
सि.स.नं.२३८/२२२/२२३/२२४/२३७ मधील ६३३८.१० 
चौ.मी. जागा नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत 
बांधण्याच्या प्रयोजनार्थ सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडे वर्ग करण्याकरिता महसूल व वन विभागास 
प्रत्यार्पित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : जिपज -२०२४/प्र.क्र.३७/यो-११ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान मार्ग, 
फोर्ट , मुंबई ४००००१. 
दिनांक- ०६ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ - १. महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्र. जमीन०४/२००६/प्र.क्र.३५/ज-१, 
दि.०८.०९.२००८ 
२. महसूल विभागाची अनौ.सं.क्र.१६/२०२३, दि.२४.११.२०२३ ची टिप्पणी. 
३. प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र./जिप/पंचा/आस्था-१२/४४/२०२४, दि.२१.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०२१/प्र.क्र.४४/इमारती-३, 
दि.०४.०३.२०२१ अन्वये खेड राजगुरुनगर येथे मध्यवती प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी 
रु.२१८०.६५ लक्ष इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रशासकीय इमारत 
बांधकामासाठी पंचायत समिती, खेड यांचे मालकीची सि.स.नं.२३८/२२२/२२३/२२४/२३७ मधील 
जागेची मागणी कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम. उत्तर विभाग, पुणे यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे 
केली होती. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार सदर जागा 
हस्तांतरणाबाबत विभागामार्फत सादर केलेल्या प्रस्तावास शासनाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. 


त्याअनुषंगाने मौजे राजगुरूनगर ता. खेड जि.पुणे येथील पंचायत समितीच्या मालकीची 
सि.स.नं. २३८/२२२/२२३/२२४/२३७ मधील ६३३८.१० चौ.मी. जागा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत 
बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याकरिता महसूल व वन विभागाकडे 
प्रत्यार्पित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


मौजे राजगुरूनगर ता. खेड जि.पुणे येथील पंचायत समितीच्या माळकीची सि.स.नं. 
२३८/२२२/२२३/२२४/२३७ मधील ६३३८.१० चौ.मी. जागा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याकरिता, महसूल व वन विभागाकडे 
प्रत्यार्पित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपज-२०२४/प्र.क्र.३७/योजना-११, दि.०६ ऑगस्ट, २०२४ 


२. या मान्यतेस अनुसरुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी वर नमुद जमीनीचा प्रत्यक्ष 
ताबा जिल्हाधिकारी, पुणे यांना अथवा त्यांनी नियुक्‍त केलेल्या प्राधिकारी/अधिकारी यांचेकडे सोपवावा. सदरहू 
जमीनीचा ताबा देण्यापूर्वी त्यांनी जमीन प्रत्यार्पित करताना जमिनीचा निश्चित कोणता हिस्सा प्रत्यार्पित 
करावयाचा आहे, याबाबत जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या सल्ल्याने जमीनीचे आरेखन निश्चित करुन व मोजणी 
करुन जमीन प्रत्यार्पित करावयाची कार्यवाही करावी. 


Be सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०६१५३६१२५३२० असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
KA | U DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1¢e 


450b51a9e92eede8c323934f82edb538d3 
b20, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
seriaINumber=8C5D0F275C3D9A21DBO07 


VALVI 00000 
Date: 2024.08.06 20:05:49 +05'30' 
(का.गो.वळवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
3) मा.उपमुख्यमंत्री(गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मा.उपमुख्यमंत्री(वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) मा. मंत्री ( ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


६) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७) अपर मुख्य सचिव, सार्व.बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८) प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई, 
९) विभागीय आयुक्त, पुणे, 

१० जिल्हाधिकारी, पुणे, 

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , पुणे, 

१२) कार्यासन योजना-११ संग्रहार्थ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


